वाचा : 


AJ 
po 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य 
अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
quad! करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५८/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०३ मार्च, २०२३ 


झासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 

शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्रमांक: मुग्रायो /२०२२ /प्र .क्र४६९/बांध-४, दिनांक 
२० ऑक्टोबर ,२०२२ 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ २३६९ /२०२२, दिनांक २४ डिसेंबर,२०२२. 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य अंतर्गत 


जळगाव जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोत्रती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस 
खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | too mate | तालुका रस्त्याचे नाव लांबी कामाची क़रामाची 4 वर्षे नियमित 


क्र. 


(कि.मी) | अंदाजीत | देखभालव दुरुस्ती 
रक्‍कम (रू. | अंदाजीत रक्‍कम (रू. 
लक्ष) लक्ष) 


अमळनेर 


हिंगोणे खुर्द ते अमळगाव पिंप्री प्र.-जळोद 
ते रा.मा.-१५ रस्ता.(13-०१, VR- ८.८४० ६८५.५३ 
६०,३८,४२,८५, 0091-८१ 


ADB-JLG 
(॥)-०१ 


२८.४८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५८/बांधकाम-४ 


पॅकेज क्रमांक 


तालुका 


रस्त्याचे नाव 


लांबी 
(कि.मी. 


कामाची 
अंदाजीत 
रक्‍कम (रू. 
लक्ष) 


कामाची ५ वर्षे नियमित 
देखभाल व दुरुस्ती 
अंदाजीत रक्‍कम (रू. 
लक्ष) 


पाचोरा 


ADB-JLG 
(॥)-०२ 


रा.मा.-१९ जारगाव- वडगाव मुलाणे ते 
औरंगाबाद जिल्हा हद्द (भाग लांबी सारोळा 
ते तारखेडा) (1३-०६, ५३-९९) 


४.१०० 


320.40 


१४.८० 


रा.मा. १९ - वडगाव आंबे -लोहारा ते 
तालुका हद्द (भाग लांबी रा.मा. -१९ 
वडगाव आंबे ते कुऱ्हाड रस्ता) (11-०५, 
VR-¥2,28,8,¢¢) 


3.020 


29.98 


११.६१ 


बोदवड 


ADB-JLG 
(II)-03 


रा.मा.-४६-येवती-कुऱ्हा हरदो ते तालुका 
हद्द होवगे खुर्द) रस्ता. (13-०४, VR- 
३७,७,२१, ODR-32) 


८.६६० 


७०७.९८ 


३१.८८ 


चाळीसगाव 


ADB-JLG 
(॥)-०४ 


रा.म.मा. २११ ते कोदगाव -बेलदारवाडी - 
पाटणादेवी रस्ता. (11-०७, 009१-६७, 
VR-4&,900,(98) 


42.00 


894.83 


४३.३६ 


धरणगाव 


ADB-JLG 
(II)-04 


नांदेड-रोटवद-साकरे-पिंपळे खुर्द - 
धरणगाव - विवरे ते भवरखेडा रस्ता. (भाग 
लांबी धरणगाव विवरे-भवरखेडा ते 
तालुका हद्द) (11-०५, VR-8E,8,68, 
ODR-44) 


92.940 


९४६.८७४ 


३८.९५ 


पारोळा 


एरंडोल 


ADB-JLG 
()-0§ 


रा.म.मा. ०६ - रत्नपिप्री ते नेरपाठ रस्ता. 
(भाग लांबी रत्नपिंप्री ते चिखलोद) (TR- 
०१, /१-११३,१४६,६८,३६,६७, 
ODR-44) 


६.००० 


४९३.५१ 


२२.१८ 


खडकेसिम ते हनुमंतखेडा बु.ते जळू - 
कन्हेरे ते रा.मा. ०६ रस्ता. (TR-02,VR- 
२४,२८,३९,४८) 


१०.२४० 


८००.६६ 


३३.९१ 


जळगाव 


ADB-JLG 
(II)-ol9 


रा.म.मा.०६ (जळगाव) ते तालुका हद्द - 
दहिगाव रस्ता (भाग लांबी रा.मा. ४१ ते 
बिळलवाडी-डोमगाव -पाथरी ते तालुका हद्द 
रस्ता) (11-०५, 039१-४५) 


७.८०० 


६०९.२१ 


२६.४७ 


णि 


मुक्ताईनगर 


ADB-JLG 
(॥)-०८ 


guts ते शेमाळदे रस्ता (MRL-04, VR- 
३५, 09-२८) 


५.७१० 


804.83 


२०.९९ 


षि 


१२ 


भडगाव 


ADB-JLG 
00-०९ 


कजगाव - वाडे ते तालुका हद्द-टेकवाडे 
रस्ता. 
(TR-02, VR-(919) 


4.320 


894.89 


49.83 


आडगाव - तालुका हद्द - गिरड कजगाव ते 
तालुका हद्द रस्ता. (TR-09, /३-९२,४७) 


६.५५० 


५२५.६८ 


२३.८० 


१३ 


रावेर 


ADB-JLG 
(॥)-१० 


निभोळ ते रेंभोटे - वाघाडी - धामोडी - 
शिंगाडी - पुरी ते गोलवाडे रस्ता. (TR- 
०९, VR-80,019,8¢) 


७.३६० 


५७२.५८ 


२५.९३ 


एकूण १३ कामे 


९९.०५० 


७८१२.३६ 


338.08 


. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 


शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५८/बांधकाम-४ 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७9३/बांध-४ दिनांक 22 जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे Gotta करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेडा देण्यात यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित 
करण्यात यावे. 


॥) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करुन 
घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या 
रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात यावी. 


ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या wer हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे 
या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 


४) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 


४७ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दर पृथ:करण/रक्‍्कम/दर 
पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात 
शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम 
यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 


— 


Vi 


५) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 


vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५८/बांधकाम-४ 


9) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यत प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार 
तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च अ) बाहय हिस्स्यासाठी लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-७, 
५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) 
बाहय सहाय्यित प्रकल्प (०२) (09) अशियायी विकास बँक Gera ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत 
सुविधा प्रकल्प ( बाह्यहिस्सा Wo % ) ( कार्यक्रम) ५३ मोटी कामे सी .आर.सी. ५२०५४ ५२९८ व बो 
राज्य हिस्स्यासाठी लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-०७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च 
०४, जिल्हा व इतर मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) बाहय सहाय्यित प्रकल्प (०२) (०२) 
अशियायी विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प ( राज्य हिस्सा ३० 
%) (कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे, सी आर सी- ५०५४ ५३०४” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात 
यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१२५४४६५९२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 


PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.03 17:16:33 
+05'30' 
(प्र.वि.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
२) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४ जिल्हाधिकारी, जळगाव. 
५ खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
६) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
७ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नाशिक विभाग, 


नाशिक. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५८/बांधकाम-४ 


९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा जळगाव. 
) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, जळगाव. 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली . 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 


) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


